सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या 
कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६६/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 29.08.2029 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमाक [ंक-ज्येष्ठता २०१३/प्र.क्र.9७२/आस्थापना-१, 
दि.२५ एप्रिल, २०१४. 


शासन परिपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागात दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजी कार्यरत असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन येथील दिनांक २५ एप्रिल, २०१४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. 


२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात 
राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर 
याचिका अद्याप प्रलंबित असून सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते ३१.१२.२०२० या कालावधीची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतभूर्त केलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांच्या तपश्षीलामध्ये जसे नाव, जन्म 
दिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादी बाबत काही चुका /त्रुटी आढळल्यास, त्या हे 
परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आवऱ्यक त्या योग्य 
पुराव्यासह ई-मेल द्वारे (doest9.pwd@maharashtra.gov.in) / रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे / स्पीड पोस्टाद्वारे / 
हस्त बटवड्याद्वारे आपली निवेदने/ हरकती / सूचना शासनाच्या निर्दशनास आणाव्यात. विहीत वेळेत लेखी 
स्वरुपात चुका/त्रुटी शासनाच्या Pasa न आणल्यास, त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही, असे समजून 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६६/आस्था-१ 


५. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९२११८१६५२५९१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


ज्‌ अ DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORK 
सोबत -- प्रपत्र- SATISH KASHINATH शण णीय 
2.5.4,.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962687c4b 
©78f5251636a62, 
pseudonym=A0979EFOCFC5DCCD6992A46DF40B6E6F6DC18F4B, 
H A D P E eriaINumber=447C8B1 1201DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC635 


seri = 
920CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 
Date: 2021.09.22 12:38:21 +05'30' 


(सतिश का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

) मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (ब) anata संबंधित | जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


मार्ग वर्ष) 
काक लाक 


र 
का 105: 
८ [कजकर्णमर 


१२ श्री.बी.एन. ओहोळ 


14% ह १ न विलिन — व 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित जन्म दिनांक met | नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा | पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग 


श्री.एस.ए.वांढेकर 
AAT 
श्री.एच.एस. पगारे 


बनगिनवार 
श्री.एस.के. पाटील 
२३ श्री.एच.ए. श्रीमाळ 


co) 


Ae aa 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा । पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 


मार्ग वर्ष) 
शिक व्या ततल अळळ कक अही कळ अल्या ee ee ee 
३९ श्री. सुधाकर पदोन्नती | ०५-१२-१९६५ | SATA. | २३-०७-२०१८ | २१-०७-२०१८ | ३१-१२-२३ | एम. टेक. (स्था) | मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
सुखदेवराव मुरादे १८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 
४० श्री.श्रीनिवास रंगनाथ मुख्य अभियंता पदावर सन २०१७- 
१८ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


शासन आदेश क्र. पीओजी १३२०/ 
प्र.क्र.४४/ सेवा-१, दि.०२.०८.२०२१ 
अन्वये श्री.दशपुते यांना 
दि.२१.०७.२०१८ हा मुख्य अभियंता 
(स्था) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांक देण्यात आलेला आहे. 


श्री.दिलीप दगडू 
उर्कीडे 


श्री.दशपुते यांना मानीव दिनांक 
दिल्यामुळे श्री.इंगोले यांचे स्थान 
सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीत 
निश्चित करण्यात येत आहे. 
मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 
१९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
श्रेणी :- एस 29 : 131100 - 216600 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) (बो शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नावा । पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात दिनांक 
नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
मार्ग 


शि कव्या कत अळा eS कळ अल ee eee ee 
.लक्ष्मीकांत (स्था) 


पदोन्नत ०१-०१-१९६२ खुला १४-०९-२०१९ १४-०९-२०१९ ३१-१२-१९ 


श्री.चंद्रकांत भागवत पदोन्नत २३-०७-१९६३ | खुला १५-१२-२०२० 
पाटील 


मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 
१९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


१५-१२-२०२० ३१-०७-२१ एम.इ.(स्था) | मुख्य अभियंता पदावर सन २०१८- 
१९ च्या निवडसूचीतुन पदोन्नत. 


श्री.सतिझा तुकाराम पदोन्नत ०३-०३-१९६८ | खुला १७-०९-२०२० | १५-१२-२०२० ३१-०३-२६ श्री.कोळीकर यांना निवडसूचीच्या 
कोळीकर क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 
श्री.चंद्रकांत परशुराम पदोन्नत | ०१-०४-१९६५ | खुला ३१-१२-२०२० । १९-१२-२०२० | 39-03-23 एम.ई.(स्था) श्री.जावळे यांना निवडसूचीच्या 
जावळे क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


नियम 3 (2) (बो 
नुसार ज्येष्ठता 


संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
णी :- एस 29 : 131100 - 216600 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०१५ ते दिनांक ३१.१२.२०२० या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) 
कर्मचाऱ्याचे नावा । पदावरील | (दिनांक-महिना- नुसार संवर्गात 
नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
मार्ग 


१९-११-२०२० १९-१२-२०२० ३१-०१-२६ 


श्री. राजेश भगवान पदोन्नत ११-०८-१९७१ ०८-०१-२०२१ ०८-०१-२०२१ ३१-०८-२९ 


श्री.रामगुडे यांना निवडसूचीच्या 
क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


श्री.पाटील यांना निवडसूचीच्या 
क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर मुख्य 
अभियंता पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


